महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 
वर  “रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न 
असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली” या संवर्गातून 
सदस्य नियुक्तीच्या निवडणूकीसाठी अनुदान 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः बियुडी २०२४/प्र.क्र.८०/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०९.०९.२०२४ 


१) उपजिल्हाधिकारी, तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई हहर यांचे पत्र क्र. ईएलएन/टे- 
१/वक्फ निवडणूक/२०२४/७१३, दि.२३.०३.२०२४ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०२४/प्रक्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:पूरक- २०२४/प्रक्र.७९/अर्थ-३, दि.२९ जुले, २०२४ 
प्रस्तावना 

वक्फ अधिनियम १९९५ मधील कलम १४ मधील तरतूदींनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर वर “रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली” या संवर्गातून 
सदस्य नियुक्तीच्या निवडणूकीसाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य वक्फ मंडळ यांना अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
“१३ कार्यालयीन खर्च" या उद्दीष्टासाठी रु.३.२६ लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 
उपजिल्हाधिकारी, तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर वर “रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ 
संस्थांचे मुतवल्ली” या संवर्गातून सदस्य नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीसाठी प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या जाहिरातीची देयके अदा करण्यासाठी अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर केलेली आहे. त्यास 
अनुसरुन सदर जाहिरातींच्या देयकांसाठी वित्त विभागाने दिलेली मान्यता आणि उपरोक्त संदर्भक्र. २ ते ३ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, 
मुंबई शहर यांचे आहरण व संवितरण कोड क्र.७१०१०००९६५ मध्ये रु.३,२६,०००/- (रुपये तीन लाख सव्वीस 
हजार मात्र) इतका निधी सुपूर्द करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उपविभाग अ.क्र समोरील नियम क्र.४० तसेच भाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२४/प्र.क्र.८०/का-४ 


पहिला, उपविभाग दोन मधील अ ८.क्र.समोरील नियम क्र.१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार उपरोक्त देयकांना याद्वारे वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३ उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०२) आयुक्त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, आस्थापना खर्च (२०५३१२६७) अनिवार्य १३ कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, 
मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी शासनास सादर करावे. उपरोक्त उपजिल्हाधिकारी व 
उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौच.संदर्भ क्र. २६०/व्यय-१/२०२४, दि.१४/०८/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यता 
तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०२४/प्रक्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४, दि.२५ जुले, 
२०२४ आणि पूरक- २०२४/प्रक्र.9९/अर्थ-३, दि.२९ जुले, 2028, दि.२९ जुले, २०२४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१५२६०५७५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by VISHAKHA SACHIN ADHAV 

Vi S H A KH A NN: ८, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
25.4.20=b2ad9014 

SACHIN ADHAV ‘ 


(विशाखा आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ,छत्रपती संभाजीनगर, 

५. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

६. उपसचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ Uae. 


Cc “७० A  -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


